वाचा :- 


Go 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या (खुद्द) 
आस्थापनेवरील २५ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ 
मार्च, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१६/प्र.क्र.१०९/पापु-०१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत, ७ वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक आढावा १००१/ 
प्र.क्र. ६२८/पापु-०१, दिनांक ४ सप्टेंबर, २००२. 


शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक आस्था-२०१०/ 
प्र.क्र. ५९४/पापु-०१, दिनांक २२ मार्च, २००२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक आस्था २०१६/प्र.क्र. १०९/ 
पापु-०१, दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२० 


शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक आस्था २०१६/ 
प्र.क्र.१०९/पापु-०१, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक १० ऑगस्ट, २०२१. 


शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक आस्था २०१६/ 
प्र.क्र. १०९/पापु-०१, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१. 


शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक आस्था २०१६/ 
प्र.क्र.१०९/पापु-०१, दिनांक ०२ मार्च, २०२२ 


) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. 


दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२२. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१६/प्र.क्र. १०९/पापु-०१ 


११)शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक आस्था २०१६/ 
प्र.क्र.१०९/पापु-०१, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२२ 


१२) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२३ 


प्रस्तावना :- 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या उक्त वाचा क्रमांक १ येथील दिनांक ०४ सप्टेंबर, २००२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील (खुद्द) पदांबाबतच्या आढाव्यानुसार 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी दिनांक २२ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार, नव्याने २५ पदे 
निर्माण करण्यात आली आहेत. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असणाऱ्या 
२५ अस्थायी पदांना उक्त वाचा क्रमांक ३ येथील दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२०, वाचा क्रमांक ५ येथील 
दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२१, वाचा क्रमांक ७ येथील दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१, वाचा क्रमांक ९ येथील 
दिनांक ०२ मार्च, २०२२ तसेच, वाचा क्रमांक ११ येथील दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये १ सप्टेंबर, २०२० ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ पुढे चाळू ठेवण्यास मंजुरी 
देण्यात आलेली आहे. 
02, उक्त वाचा क्रमांक १२ येथील वित्त विभागाच्या दिनांक ०८ फेब्रुवारी, 2023 रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना 
तसेच यापुर्वी आढावा मंजुर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा आकृतीबंधात समावेश 
करण्यात आळेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०२३ ते 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यानुषंगाने पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या (खुद्द) आस्थापनेवरील २५ अस्थायी पदांना पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. ही बाब विचारात घेऊन, शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय:- 


केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत पिण्याचे 
शुध्द व पुरेसे पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करावयाच्या अनुषंगाने योजनांची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी विभागाळा अधिक मनुष्यबळाची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. यास्तव पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभागाच्या (GR) आस्थापनेवरील २५ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक आहे. 


०२. सबब, उपरोक्‍त वाचा क्रमांक १२ येथील वित्त विभागाच्या दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र- अ मध्ये दर्शविण्यात 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१६/प्र.क्र. १०९/पापु-०१ 


आलेल्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या (Be) आस्थापनेवरील २५ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, 
२०२३ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


०३. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक वाय-५, लेखाशिर्ष-३४५१-सेक्रेटरीएट आर्थिक सेवा- 
०९०-सेक्रेटरीएट (१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (३४५१ ०४६७) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२- 
२०२३ व सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०४. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या दिनांक ०८ एप्रिल, 2023 रोजीच्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२२८११४६४२४५२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY VITHOBA 
SANJAY उ 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 

SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f38e777689de3b7f0254b419127da 
a9612b470f287aa6310645bf8f39ddb6811, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=DF8236826D559FF6F7F76F1 


D6D59C70C92E9C010F48017078D824BE6D 
2B5B8D1, cn=SANJAY VITHOBA KALBHOR 


Date: 2023.02.28 15:15:35 +05'30' 


संजय काळभोर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३. निवासी ळेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. उप सचिव, वित्त विभाग (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 

५. अवर सचिव (रोखशाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 

६. अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी (पापु-०४), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. 
७. निवडनस्ती (पापु-०१) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था २०१६/प्र.क्र. १०९/पापु-०१ 


प्रपत्र -अ 


दिनांक: २८ फेब्रुवारी, २०२३ चे सहपत्र. 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या (खुद्द) आस्थापनेवरील अस्थायी पदे. 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक आस्था २०१६/प्र.क्र. १०९/पापु-०१, 


अ.क्र. पदनाम वेतन बंड + TSF पदसंख्या 

उप सचिव रु. १५६००-३९१०० + 9६०० 1 ae 

अवर सचिव रु. १५६००-३९१०० + ७9६०० २ 

कक्ष अधिकारी रु. ९३००-३४८०० -- ४८०० ३ 
सांख्यिकी अधिकारी रु. ९३००-३४८०० -- ४४०० a ह. || 

षु लेखा अधिकारी रु. ९३००-३४८०० -- ४४०० a ही १ 
द उप अभियंता रु. १५६००-३९१०० -- ५४०० 3 
9 उच्चश्रेणी लघुलेखक रु. ९३००-३४८००-४४०० | १__| 
निम्नश्रेणी लघुलेखक रु. ९३००-३४८०० + ४३०० ३ 
लघुटंकलेखक रु. ५२००-२०२०० + २२०० २ 

| do | सहायक कक्ष अधिकारी रु. ९३००-३४८०० -- ४३०० ४ 
११ | लिपिक-टंकलेखक रु. ५२००-२०२०० -- १९०० ¥ 
एकुण पदे २५ 

SANJAY ४) 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 


SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f38e777689de3b7f0254b419127 
daa9612b470f287aa6310645bf8f39ddb68 
11, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DF8236826D559FF6F7F76F 
1D6D59C70C92E9C010F48017078D824BE 


6D2B5B8D1, cn=SANJAY VITHOBA 
KALBHOR 


Date: 2023.02.28 15:16:13 +05'30" 


संजय काळभोर 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


